प्रशासकीय मान्यता 
केंद्र शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धनासाठी 
मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


बै. जी. शासकीय वेद्यकोय महाविद्यालय, पुणे 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : बीसीपी-२०१९/प्र.क्र.७२/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०४ जुले, २०१९. 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस- 

२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 

आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 

आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
बैजीशावैम/यंत्र-ख./३-म/३००५/२०१९, दिनांक : १८.०२.२०१९. 

५) उपसचिव, भारत सरकार, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. ए.12012/1/2010-1॥5 (0-1), दिनांक 99.90.2099. 


x 


AN 
— 


शासन निर्णय :- 


बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे या संस्थेस संदर्भाधीन दिनांक ११.१०.२०११ 


च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 


श्रेणीवर्धनासाठी केंद्र शासनाच्या हिऱ्यांतर्गत रुपये २९.८८ कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले 


आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये ६८,७५,०००/- (अक्षरी रुपये अडुसष्ट लक्ष पंचाहत्तर हजार 


फक्त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीपी-२०१९/प्र.क्र.७२/प्रशा-१ 


ie यंत्राचे नांव नग प्रत्येकी किंमत | एकूण किंमत प्रशासकीय 

ik (रुपये) (रुपये) मान्यतेची रक्‍कम 

fa | वाटर जेट विथ अपीसी | oF | q & 2,194,000 ६८,७५,००० ६८,७५,००० 
एकूण ६८,७५,००० ६८,७५,००० 


अटी :- 


१ सदर प्रशासकीय मान्यता केंद्र शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनांतर्गत पदव्युत्तर 


अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धनासाठी मंजूर झालेल्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या अनुदानातून 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 


संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


३) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 


नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४) सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 


२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


६) सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 


अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीपी-२०१९/प्र.क्र.७२/प्रशा-१ 


७) 


१०) 


११) 


2. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्नरीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत 


व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. 


सदर यंत्रसामुग्री प्रस्तावित लेखाशिर्षाखाली अनुज्ञेय असल्याची खातरजमा संचालनालय व 
संस्थेने केली आहे. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधीळ परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 


शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRA नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


११ व्या पंचवार्षिक योजनांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धनासाठी केंद्र शासनाच्या 


हिऱ्यांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा - 


बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
Year 2011-12 (PLAN) Demand No. 46 

Major Head =. 2210 Medical and Public Health, 06800 

Minor Head 03001 Upgradation of State Government 
Medical Colleges 
30- District Hospitals 
300135 
Grant Creation of Capital Assets (New) 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीपी-२०१९/प्र.क्र.७२/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०४१३२९५५०९१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
DAHALE 


A R N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c¢9ba5a5089 
7b7b2244d66593f50dd7 13da83860912503, 
postalCode=400032, 
M U R L | D H A R street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec09 
78235f63f80f0bc43 17 1 29bf381eb48778f2e3 


R A O D ) A H A L E व, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN MURLIDHARRAO 


( अ | मु. SEO) +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


